सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस 
तालुक्यातील माळशिरस - पानीव ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग-९१ (यशवंतनगर) या रस्त्याची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३८नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६सप्टेंबर, २०१८ 


पहावे:- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुआ(पुणे/का-२/रेशा/६८/४१८८/२०१८ दि. ११/०६/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे पत्र 
क्र. साबांमसो/रेशा/२००१-२१/रस्ते दर्जोन्नती/२७९४/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सोलापूर 
जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील माळशिरस - पानीव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-९१ (Garda) या रस्त्याची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नतती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद,सोलापूर ने सदर रस्ता SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून SUA करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्‍यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
र , माळशिरस - पानीव ते प्रमुख जिल्हा ग्रामीण । (०/०० ते ७/००) ११.०० । प्रमुख 
मार्ग-९१ (यशवंतनगर) रस्ता. मार्ग ७.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
१६ मार्ग-१८७ 
ग्रामीण । (०/०० ते ४/००) 
मार्ग =| (३.००कि.मी. 
५७६ Missing Length सह) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३८नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ११.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४१७४.४७० + ११.००) म्हणजेच 
४१८५.४७० कि. मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (९५९८.३७५ - ८.००) म्हणजेच ९५९०.३७५ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१६०७५३४३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
| a S h a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
harashtra 


Department, postalCode=400032, aha 


rashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c 


Vinayakrao Patil पक्या 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


ती 


Ss 


<2  & <£2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


